उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्य दि.१.१.२०१४ ते 
३१.१२.२०१७ या कालावधीच्या दि.२४.११.२०२३ रोजी 
प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील 
सुधारणा 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्था-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- २९ फेब्रुवारी,२०२४ 


वाचा: १)शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्था-३,दिनांक २४.११.२०२३ 
२) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचे पत्र जा.क्र.मअप्रप्र/व्या.प./वर्ग-१ 
निकाल/०८/२०२४,दिनांक ०७.०२.२०२४ 


शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्थापना-३, दि.२४.११.२०२३ 
अन्वये उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीची दिनांक ०१.०१.२०१८ 
रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.मअप्रप्र/व्या.प./वर्ग-१ निकाल/०८/२०२४,दिनांक ०७.०२.२०२४ अन्वये माहे जानेवारी २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग १ संवर्गातील सहा.कार्यकारी अभियंता व सहा.अभियंता श्रेणी-१/ उप अभियंता यांच्या 
व्यावसायिक परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. श्री.प्रशांत lear महाजन, श्री.प्रज्ञांत चंद्रकांत aye, श्री.अनिस 
आलम अब्दुल रशिद खैरेदी, श्री. अलीयावर WHY इनामदार, श्री.अतुल संभाजी केकरे, श्री.शैलेंद्रकुमार विठ्ठल गुंड, श्री.सुशिळ 
लक्ष्मण साळगावकर, श्री.सुरेश कांतराव जोशी, श्री.शैलेंद्रकुमार सुरेश भंगाळे, श्री.देवेंद्र पुरूषोत्तम अडचुले, श्री.इंद्रकुमार वसंत 
नारायणकर, श्री.राजेश षडानन चव्हाण व श्री.राकेशा विरेंद्र जमानेकर यांनी उप अभियंता संवर्गाची व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण 
केली असून सदर अभियंत्यांचे नाव उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 
यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२९१२२७५९४८१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 
सोबत क परिशिष्ट “ay” S H | N D E DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1fbca76d1 1ad25e383a0e28da215f01e12183c1b565ddd2 
Vi KRA M S | N G H 9००1 ffbfad8e9e9c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6F385E4139AB144CAAF92B440B55068479C3789EA 
50EC85EB7A16B7C932CB397, cn=SHINDE VIKRAMSINGH 
PRAKASHRAO PRAKASHRAO 
Date: 2024.02.29 12:39:45 +05'30' 
(विक्रमसिंह 7. Bre ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१.सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
२.सर्व अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य 

३.कक्ष अधिकारी सेवा -२/सेवा -३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४.निवडनस्ती कार्यासन आस्थापना -३ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.२१/आस्था 3, दि. २९ WYANT, 2028 चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 


उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक १.१.२०१४ ते ३१.१२.२०१७ या कालावधीची दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा 


ज्ये. 
क्र 


नाव (सर्वश्री) 


प्रवर्ग 


जन्मतारीख 


पदोन्नतीचा 
दिनांक 


नियुक्ती 
चामार्ग 


पदोन्नतीचा 
नियमित 
दिनांक 


सेवानिवृत्ती 
चा दिनांक 


शेरा 


३ 


4 


& 


9 


द 


९ 


१० 


प्रशांत सतिठा 
महाजन 


खुला 


२६.०१.१९७४ 


२९.०७.२०१६ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


39.09.2032 


श्री.प्रशांत feat महाजन यांनी उप अभियंता संवर्गाची व्यावसायिक 
परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 
अ.क्र.४६ वर असलेले श्री.महेंद्र पांडूरंग किणी यांच्या खाली व 
अ.क्र. ४७ वर असलेले श्री.महादेव तुकाराम डोंगरवार यांच्या वर 
अ.क्र.४६-अ वर श्री.प्रशांत सतिठा महाजन, उप विभागीय अभियंता 
यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


प्रशांत 
चंद्रकांत वसुले 


इमाव 
(खुला) 


०९.०९.१९७४ 


३१.०७.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


३०.०९.२०३२ 


श्री. प्रशांत चंद्रकांत वसुले यांनी उप अभियंता संवर्गाची व्यावसायिक 
परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 
अ.क्र.७9२ वर असलेले श्री.संजय लक्ष्मण कुलकर्णी यांच्या खाली व 
अ.क्र. ७३ वर असलेले श्री.राजेंद्र नामदेव सावंत यांच्या वर 
अ.क्र.७२-अ वर श्री. प्रशांत चंद्रकांत वसुले, उप विभागीय अभियंता 
यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


७४-अ 


अनिस आलम 
अब्दुल रशिद 
खैरेदी 


खुला 


०१.०६.१९७४ 


३१.०७.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


34.04.2032 


श्री. अनिस आलम अब्दुल रशिद खैरेदी यांनी उप अभियंता संवर्गाची 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये अ.क्र.9४ वर असलेले श्री.प्रसन्न प्रभाकर कुलकर्णी यांच्या 
खाली व अ.क्र. ७५ वर असलेले श्री.विनोदकुमार शालीकरामजी 
चुरहे यांच्या वर अ.क्र.७४-अ वर श्री. अनिस आलम अब्दुल रशिद 


खैरेदी, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. 


७५-अ 


अलियावर 
गफुर 
इनामदार 


खुला 


१०.०५.१९७४ 


३१.०७.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


३१.०५.२०३२ 


श्री. अलियावर गफुर इनामदार यांनी उप अभियंता संवर्गाची 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये अ.क्र.५५ वर असलेले श्री.विनोदकुमार शालीकरामजी 
चुरहे यांच्या खाळी व अ.क्र. ७६ वर असलेले श्री.विनय मधुकर 
कुलथे यांच्या वर अ.क्र.७५-अ वर श्री.अलियावर WH इनामदार, 
उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. 


७८- 


अतुल संभाजी 
केकरे 


खुला 


०२.०६.१९७५ 


३१.०७.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


३०.०६.२०३३ 


श्री.अतुल संभाजी केकरे यांनी उप अभियंता संवर्गाची व्यावसायिक 
परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 
अ.क्र.७८ वर असलेले श्री.सुर्यकंत व्यंकटराव ठोंबरे यांच्या खाली व 
अ.क्र. ७९ वर असलेले श्री.भीमडांकर स्वामीराव भालके यांच्या वर 
अ.क्र.७८-अ वर श्री. अतुल संभाजी केकरे , उप विभागीय अभियंता 
यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


८२३- 


शेलेद्रकुमार 
विठ्ठल गुंड 


खुला 


२५.०५.१९७५ 


३१.०७.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


34.04.2033 


श्री. शैलेंद्रकुमार विठ्ठल गुंड यांनी उप अभियंता संवर्गाची 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये अ.क्र.८३ वर असलेले श्री.राजेश पांडूरंग भोगले यांच्या 
खाली व अ.क्र. BIR असलेले श्री.सुशिल लक्ष्मण 
साळगावकर यांच्या वर अ.क्र.८३-अ वर श्री. शैलेंद्रकुमार विठ्ठल 
गुंड , उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. 


सुशिल लक्ष्मण 
साळगावकर 


इमाव 
(खुला) 


११.०६.१९७४ 


३१.०७.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


३०.०६.२०३२ 


HBR लक्ष्मण साळगावकर यांनी उप अभियंता संवर्गाची 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 


यादीमध्ये अ.क्र.८३-अ वर असलेले श्री. शेलेद्रकुमार विठ्ठल गुंड 
यांच्या खाली व अ.क्र. ८४ वर असलेले श्री.जमिल महम्मद गौस 
पटेल यांच्या वर अ.क्र.८३-ब वर श्री.सुशिल लक्ष्मण साळगावकर , 
उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. 


८४- 


Beal कांतराव 
जोझी 


खुला 


०९.०२.१९७५ 


३१.०७.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


२८.०२.२०३३ 


श्री. सुरेश कांतराव जोशी यांनी उप अभियंता संवर्गाची व्यावसायिक 
परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 
अ.क्र.८४ वर असलेले Mohs महम्मद गौस पटेल यांच्या 
खाली व अ.क्र. ८५ वर असलेले श्री.नंदकुमार वैजनाथप्पा कोरके 
यांच्या वर  अ.क्र.८४-अ वर श्री.सुरेश कांतराव जोशी , उप 
विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे 


८६- 


शेलेद्रकुमार 
Bear भंगाळे 


इमाव 
(खुला) 


09.09.9894 


39.09.2099 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


39.92.2032 


श्री.शैलेंद्रकुमार Ba भंगाळे यांनी उप अभियंता संवर्गाची 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये अ.क्र.८६ वर असलेले श्री.संजय साहूराज वागज यांच्या 
खाली व अ.क्र. ८७ वर असलेले श्री.उमेश दगडू जंगम 
(तळदेकर) यांच्या वर अ.क्र.८६-अ वर श्री. शैलेंद्रकुमार सुरेश 
भंगाळे, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. 


| 


८(9- 


देवेद्र 
पुरूषोत्तम 
अडचुले 


इमाव 
(खुला) 


०८.०८.१९७ 
tof 


39.09.2099 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


39.02.2032 


श्री.देवेंद्र पुरूषोत्तम sege यांनी उप अभियंता संवर्गाची 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये अ.क्र.८७ वर असलेले श्री.उमेश दगडू जंगम (तळदेकर) 
यांच्या खाळी व अ.क्र. ८७-ब वर असलेले श्री. इंद्रकुमार वसंत 
नारायणकर यांच्या वर अ.क्र.८७-अ वर श्री.देवेंद्र पुरूषोत्तम 
अडचुळे, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


८(७-ब 


इंद्रकुमार 
वसंत 
नारायणकर 


अजा 


१९.०६.१९७५ 


३१.०७.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


३०.०६.२०३३ 


श्री. इंद्रकुमार वसंत नारायणकर यांनी उप अभियंता संवर्गाची 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये अ.क्र.८७-अ वर असलेले श्री.देवेंद्र पुरूषोत्तम अडचुले 
यांच्या खाली व अ.क्र. ८८ वर असलेले श्री.श्रीधर भानुदास 
कांबळे यांच्या वर  अ.क्र.८७-ब वर  श्री.इंद्रकुमार वसंत 
नारायणकर, उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट 
करण्यात येत आहे. 


१२ 


९२-अ 


राजेश षडानन 
चव्हाण 


विजा 
(अ) 


२६.०२.१९७५ 


३१.०७.२०१७ 


पदोन्नतीने 


३१.०७.२०१७ 


२८.०२.२०३३ 


श्री.राजेश षडानन चव्हाण यांनी उप अभियंता संवर्गाची व्यावसायिक 
परीक्षा उत्तीर्ण केली असून उप विभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 
अ.क्र.९२ वर असलेले श्री.दिपक परडाराम डोंगरे यांच्या खाली व 
अ.क्र. ९३ वर असलेले श्री.आनंद माणिकराव विघ्ने यांच्या वर 
अ.क्र.९२-अ वर श्री.राजेश षडानन चव्हाण, उप विभागीय अभियंता 
यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


१३ 


१००- 


राकेश विरेंद्र 
जमानेकर 


अज 


०६.०६.१९८० 


१५.०९.२०१७ 


पदोन्नतीने 


१५.०९.२०१७ 


३०.०६.२०३८ 


ropa विरेंद्र जमानेकर यांनी उप अभियंता संवर्गाची 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केळी असून उप विभागीय अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.२४.११.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये अ.क्र.१०० वर असलेले श्री.प्रकाश मारोतीराव रायभोगे 
यांच्या खाली व अ.क्र. १०१ वर असलेले श्री.सुनिळ अण्णाजी 
खडसे यांच्या वर अ.क्र.१००-अ aR sh Atal विरेंद्र जमानेकर, 
उप विभागीय अभियंता यांचे नाव नव्याने समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. 


